RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या 


पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना 


घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 


करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 


जिल्हा जळगाव 


म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


८ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे कडगाव / एसआर -२८१ / २०१८.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे कडगाव / 
एसआर -२८१ / २०१८ , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


“ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 


अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 


जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 


जळगाव भाग , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 


करीत आहेत . 


तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) ३० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - दोन 


जमिनींचे वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे कडगाव 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे कडगाव , तालुका जळगाव , 

जिल्हा 
जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प . 


अंदाजित संपादन क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लागवडीलायक 
संपादन क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कडगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या कडगाव - जोगलखेडा 
पोहोच रस्त्यासाठी संपादन . 


१ 


२ 


3 


हे . आर 


हे . आर 


समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी . 


८२ 


० ०५ 


० ०५ 


. 


८३ 


३७ 


O 


३७ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 


८४ 


O 


१० 


o 


१० 


. 


८५ 


O 


०४ 


O 


०४ 


: 


८६ 


० ०१ 


o 


०१ 


टिपा : 


८७ 


०१ 


0 


०१ 


( १ ) 


८८ 


०१ 


0 


०१ 


९ ० 


०२ 


० ०२ 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव व 
कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक २ , 
जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


" 


९ १ 


O 


०७ 


O 


०७ 


: 


९ २ 


० ०३ 


० ०३ 


( २ ) 


९ ३ 


O 


०२ 


० ०२ 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


७ ९ 


०२.५० 


० २.५० 


६३ 


० ८८ 


० ८८ 


. 


१०६ 


O 


४० 


O 


४० 


: 


१०७ 


० ७४ 


O 


७४ 


६२ 


३४ 


o 


३४ 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन , जळगाव . 


११० 


४२ 


0 


४२ 


११५ 


O 


३४ 


० ३४ 


: 


११४ 


० २८ 


० २८ 


: 


१४ ९ 


11 


१ ०८ 


१०८ 


जळगाव , ३० एप्रिल २०२१ . 


६० 


२ १६ 


२ १६ 


५ ९ 


१२ 


O 


१२ 


३१ 


O 


०४ 


O 


०४ 


. 


३२ 


० ३७ 


० ३७ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना 


: 


३४ 


१५ 


O 


१५ 


३५ 


० ७७ 


O 


( 99 


जिल्हा जळगाव 


३६ 


१ ०८ 


१ ०८ 


. 


३७ 


० ८४ 


० ८४ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे शेळगाव / एसआर -२८२ / २०१८.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 


एकूण . 


१० ७६.५० 


१० ७६.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे शेळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा 


जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे शेळगाव , तालुका जळगाव , 

जिल्हा 


जळगाव येथील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पाच्या शेळगाव - बामणोद 


( टाकरखेडा ) , MDR - १२ रस्त्यास पर्याय रस्त्यासाठी संपादन . 


समाजाला मिळणारे लाभ : पोहोच रस्त्यासाठी . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे शेळगाव / 
एसआर -२८२ / २०१८ , दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या 
पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित 
केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
“ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहेत . 

अनुसूची - एक 

जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे शेळगाव 

अंदाजित संपादन क्षेत्र 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 


टिपा : 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव व 


कार्यकारी अभियंता , जळगाव मध्यम प्रकल्प , विभाग क्रमांक २ , 
जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 


अडथळा करू नये . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


लागवडीलायक 
संपादन क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


१ 


३ 


२ 
हे . आर 


हे . आर 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जळगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . . 


३६३ 


1 


O 


०२ 


० ०२ 


३६४ 


०४ 


०४ 


अभिजीत राऊत , 


३५ ९ 


३३ 


O 


३३ 


. 


जिल्हाधिकारी तथा 


७ 


O 


२४ 


० २४ 


. 


समुचित प्रशासन , जळगाव . 


८ C 


O 


३१ 


O 


३१ 


: 


९ 


० १ ९ 


o 


१ ९ 


. 


जळगाव , ३० एप्रिल २०२१ . 


१० 


० ७२ 


० ७२ 


. 


११ 


०५ 


० ०५ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


मौजे होळहवेली , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील १५.४७ 
हे . आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ मधिल 
कलम ३२ ( १ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द करण्यास मान्यता दिलेली 
आहे . 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ कलम ३२ ( १ ) 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी , सोबतचे परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमीन मालकांनी 
व हितसंबंध असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) 
अन्वये सदरहू जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव यांनी घेतला आहे . 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर / १६१ / २०१६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन ) 
च्या कलम १ पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेल्या व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग चार ब , दिनांक मार्च २०१६ , पृष्ठ २७ ९ 
१ , २७ ९ - १ - अ व २७ ९ -२ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१६ ची शासकीय उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाची 
अधिसूचना क्रमांक आयडीसी -२०१८ / ( ५५ ) / उ -१४ , दिनांक ४ नोव्हेंबर 
२०१६ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या 
अधिसूचनेच्या अनुसूचित निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सन २०१६ 
च्या नोव्हेंबर ५ तारखेपासून अंमलात येतील , असा महाराष्ट्र शासनाने 
निर्देश दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 
३२ ( १ ) चा वापर करुन सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणासाठी 
म्हणजे जामनेर औद्योगिक क्षेत्र , जामनेर तालुका औद्योगिक क्षेत्रासाठी 
संपादन केल्या असल्याबद्दलची ही नोटिस उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव हे प्रसिद्ध करीत आहेत . 


अनुसुची 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ या क्षेत्रास 

लागू 
करण्यात आले आहे . त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 


जिल्हा जळगाव , तालुका जामनेर , मौजे होळहवेली 


गट नंबर 


लागणारे क्षेत्र पोट - खराबा 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


३१/१ 


१ २१ 


१ २१ 


३१/२ 


५ १२ 


५ १२ 


४७ पैकी 


१ ४५ 


० ०६ 


१ ५१ 


४७ पैकी 


१ ४४ 


० ०६ 


१ ५० 


७ ९ / १ 


१ ७१ 


० ३४ 


२ ०५ 


७ ९ / २ 


२ ०० 


O 


00 


२ ०० 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये त्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ भाग लागू करण्यात आले 
आहे आणि त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळास ( यापुढे उल्लेख “ महामंडळ " असा केला आहे ) औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी संपादन 
करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र उक्त अधिनियमांचे कलम २ खंड ( ग ) 
अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ ची शासकिय 
अधिसूचना उद्योग , उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी 
२०१५ / ( ५५ ) / उ -१४ , याव्दारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास नियम , १ ९ ६२ यांच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचेकडे 
जी कामे सोपविण्यात आली आहे अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ 
व कलम ३३ पोट - कलम ( ३ ) ( परस्परातील कराराव्दारे भरपाई 
ठरविण्यासाठी ) कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकारी यांचे 
कामे पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग , 
जळगाव यांची विशेषरित्या नेमणूक केली आहे , आणि महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग -४ ब , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २-८ , २०२० अन्वये 
महाराष्ट्र सामान्य कलम कायदा , १ ९ ०४ च्या कलम २१ सोबत 
वाचण्यात येणाऱ्या सदर अधिनियमाच्या कलम १ , उप - कलम ( ३ ) 
आणि कलम २ चे उप - कलम ( ग ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांतर्गत महाराष्ट्र शासन असे जाहीर करते की , दिनांक १६ 
जून २०२० पासून सदर अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे बदल लागू झाले 
आहेत असे मानण्यात येईल . 


८२/१ 


O 


८१ 


. 


00 


0 


८१ 


८२/२ 


१ २५ 


० ०२ 


१ २७ 


एकूण .. 


१५ ४७ 


प्रसाद मते , 
भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 


जळगाव भाग , जळगाव . 


जळगाव , १२ 

मे 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


Government Gazette , Part - 4 - B , Thursday to 
Wednesday , July 2-8 , 2020. The Government of 
Maharashtra announces that the following 
changes will be deemed to have taken effect as 
on June 16 , 2020 under the Notification ; 


As per Section 32 ( 1 ) Maharashtra Industrial 

Development Act , 1961 . 

No. SDO / LAQ / Case No. 161 / 2016.- Whereas , 
by Government Notification Industries , Energy and 
Labour Department No. I.D.C. - 2015 / ( 55 ) / IND - 14 , 
dated 4th November 2016 issued under sub 
section ( 3 ) of Section 1 of the Maharashtra 
Industrial Department Act , 1961 ( Mah . III of 1962 ) 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) and 
published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part IV - B , dated 4th November 2016 on 
pages 1 to 4 the Government of Maharashtra has 
directed that the provision of Chapter VI of the 
said Act , shall take effect from 5th November 2016 
in the areas specified in the schedule to the 
notifications ; 


and whereas , after considering the case shown 
by the owners in the said lands and by other 
persons interested therein in pursuance of sub 
section ( 2 ) of Section 32 of the Maharashtra 
Industrial Development Act , 1961 the Sub 
Divisional Officer , Jalgaon , Sub - Division Jalgaon 
has decided to acquire the said land in pursuance 
of the said Section 32 . 


and whereas , the lands mentioned in the 
schedule hereto are situated in the areas wherein 
the provisions of Chapter VI of the said Act have 
been taken effect as aforesaid ; 


Now , thereof , in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of Section 32 of said 
Act , the Sub - Divisional Officer , Jalgaon Sub 
Division , Jalgaon here by publishes this 
Notification for acquiring the said lands for the 
purpose aforesaid that is to say , for Industrial Area . 


Schedule 


Distrcit Jalgaon , Taluka Jamner , 

Village Holhaveli 


and whereas , under Section 32 of the said Act , 
the State Government is empowered to acquire 
lands in the area to which Chapter VI of the said 
Act has been made applicable and are required 
for the purpose of the development by the 
Maharashtra Industrial Development Corporation 
( hereinafter referred to as the " Corporation " ) , or 
for any other purpose in furtherance of the objects 
of the said Act ; 


Gat 
No. 
1 


Agri . 
Land 

2 


Pot 
Kharaba 

3 


Total 
Land 

4 


H. Are 


H. Are 


H. Are 


31/1 


1 21 


1 21 


31/2 


5 12 


5 12 


47 Part of 


1 45 


O 06 


1 51 


47 Part of 


1 44 


O 06 


1 50 


and whereas , by Government Notification in 
Industries , Energy and Labour Department , No. 
IDC - 2015 / ( 55 ) / IND - 14 , dated 4th November 2016 
issued under Clause ( c ) of the Section 2 of the 
said Act , and issued Government Notification No. 
IDC . 2015 / ( 55 ) / IND - 14 , the Sub - Divisional Officer , 
Jalgaon Sub - Division , Jalgaon , has been specially 
appointed by the State Government to perform 
the functions of a Collector , under Sections 32 , 
33 ( 3 ) , 36 and 38 of said Act , delegated to him by 
Rule 28 of the Maharashtra Industrial 
Development Rules , 1962 ; 


79/1 


1 71 


0 34 


2 05 


: 


79/2 


2 00 


0 00 


2 00 


.. 


82/1 


0 81 


0 00 


0 81 


.. 


82/2 


1 25 


O 02 


1 27 


.. 


Total ... 


15 47 


and whereas , the Sub - Divisional Officer , 
Jalgaon Sub - Division , Jalgaon , is of the opinion 
that the land described in the schedule hereto 
are required by the Corporation for Development 
as an Industrial Area . 


PRASAD MATE , 
Land Acquisition Officer , 

Sub - Divisional Officer , 
Jalgaon Division , Jalgaon . 


and the powers conferred under Section 1 , sub 
section ( 3 ) and sub - section ( C ) of Section 2 of 
this Act to be read along with Section 21 of the 
Maharashtra General Section Act , 1904 under 


Jalgaon , 12th May 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


१. प्लॅस्टिक किंवा इतर कृत्रिम वस्तूपासून बनविलेल्या नायलॉन 
मांजा या नावाने परिचित असलेल्या पक्क्या धाग्याचा वापर पतंग 


वाचले : ( १ ) पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा , १ ९ ८६ चे कलम ५ . 


उडविण्याच्या मकरसंक्रांत या सणाच्या वेळी तसेच इतर वेळी 
करण्यास त्याचप्रमाणे नायलॉन मांज्याची / धाग्यांची निर्मिती , विक्री , 


( २ ) मा . प्रधान सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र राज्य , 

मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील निर्देश क्रमांक सीआरटी 
२०१५ / प्र.क्र . ३७ / तां.क्र . २ , दिनांक १८ जून २०१६ . 


साठवणूक व वापर करण्यास संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायमस्वरूपी 
बंदी घालण्यात येत आहे . 


( ३ ) पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा , १ ९ ८६ चे कलम १५ . 


आदेश 


२. संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील घाऊक व्यापारी , किरकोळ व्यापारी 
तसेच साठवणूकदार यांना नायलॉन मांजाची विक्री , साठवणूक करण्यास 
प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १ / २०२१.- ज्याअर्थी , प्लॅस्टिक किंवा 
कृत्रिम वस्तूंचा वापर करून बनविण्यात आलेल्या व सर्वसाधारण 
नायलॉन मांजा या नावाने परिचित असलेल्या पक्क्या धाग्यामुळे पक्षी 
व मानव जीवितांस इजा पोहचली जाते . काही प्रसंगी त्या इजा 
प्राणघातक ठरतात , त्यामुळे पतंग उडवण्याच्या नायलॉन मांजा / 
धाग्यामुळे होणाऱ्या प्राणघातक इजांपासून पक्षी व जिवितांस संरक्षण 
करण्यासाठी गरज आहे . 


सदर आदेशाचे अनुपालन करण्यास कसूर केल्यास किंवा उल्लंघन 
केल्यास संबंधित व्यक्ती / संस्था या पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा , 
१ ९ ८६ चे कलम १५ मध्ये नमूद शास्तीस पात्र होतील . तसेच नाशिक 
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था ( नागरी व ग्रामीण ) 
यांनी तसेच पोलीस विभागाने पथके गठीत करून प्रस्तुत आदेशाची 
प्रभावी अंमलबजावणी त्यांचे कार्यक्षेत्रात करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या 


सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सूरज मांढरे , 


आणि ज्याअर्थी , पतंगासह तुटलेल्या नायलॉन मांजाच्या धाग्याचे 
तुकडे जमिनीवर पडतात व सदर नायलॉन मांजाचे तुकडे लवकर 
विघटन होण्याजोगे नसल्याने गटार व नदी नाल्यासारख्या नैसर्गिक 
प्रवाहात अडथळे निर्माण करतात , तसेच गाय अथवा तत्सम प्राण्यांनी 
नायलॉन मांजाचे तुकडे समाविष्ट असलेले खाद्य सेवन केल्यामुळे 
त्यांना गुदमरण्याचा त्रास होतो . अशाप्रकारे सदर धाग्यांमधील / 
मांज्यामधील प्लॅस्टिकच्या वस्तुंमुळे विविध प्रकारचे दुष्पपरिणाम होतात . 


जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , १ जानेवारी २०२१ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी , अशा अपघटन न होऊ शकणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


आदेश 


धाग्यांचा अती वापर व विजेच्या तारांवरील घर्षणामुळे होणाऱ्या 
ठिणग्यांनी आग लागून वीजप्रवाह खंडीत होतात तसेच वीज केंद्र बंद 
पडतात व त्यामुळे इलेक्ट्रिक उपकरणांना बाधा पोहचते , अपघात 
होतात , वन्यजीवांना धोका पोहचतो तसेच जीवितहानी होण्याचा संभव 
असतो , त्यामुळे अशा दुर्मिळ व नष्टप्राय होऊ घातलेल्या निष्पाप 
पक्षांचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे . 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १५ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 


त्याअर्थी , मी , सूरज मांढरे , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 
नाशिक पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा , १ ९ ८६ च्या कलम ५ 

अन्वये 
निर्गमित उक्त वाचले क्रमांक २ मधील निर्देशांचे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
आदेश देत आहे . 


कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत प्रतिक्रिया 
उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण 
चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण 
होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास भाव कमी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे , धरणे , 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 


रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 


नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील 


आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे 
संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या 
विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 


वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 


प्रतिबंध असणार नाही . 


सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई पोलीस कायदा , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू करण्याची 
मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र 
क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / १३५ / २०२१ , दिनांक ४ जानेवारी 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


सदरहू निबंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त ५० व्यक्ती ) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त २० व्यक्ती ) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 


कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक 


जानेवारी २०२१ 


चे 


००.०० 


कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 


वाजेपासून ते दिनांक १ ९ जानेवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो 
संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची 
हद्द वगळून ) अंमलात राहील . 


करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 
बाळगणे 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


, 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 


नाशिक , ४ जानेवारी २०२१ . 


बरोबर नेणे 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


आदेश 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 


चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / ५४५ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 


होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 


चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 


होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 


; 


भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 


मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 


येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 


धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 


आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 


अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 


जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 


वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / १२०५ / २०२१ , दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 


प्रतिबंध असणार नाही . 


सदरहू निबंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 


जास्त ५० व्यक्ती ) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 


जास्त २० व्यक्ती ) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 


पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 


कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 


सदरचा आदेश दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 


करीत आहे . 


अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


बाळगणे 


भागवत डोईफोडे , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 


नाशिक . 


बरोबर नेणे : 


नाशिक , ५ फेब्रुवारी २०२१ . 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 


, 


उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० ते जेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


आदेश 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / ८१३ / २०२१.- ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 
, 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 


अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . 


कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / १६ ९९ / २०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


सदरहू 

निर्बंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त ५० व्यक्ती ) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त २० व्यक्ती ) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 
कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


00,00 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ चे 
वाजेपासून ते दिनांक ८ मार्च २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण 
नाशिक जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


नाशिक , १८ फेब्रुवारी २०२१ . 


बाळगणे ; 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 


आदेश 


( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे 


( घ ) कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
चित्राचे प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे 5 


क्रमांक कक्ष -१ / पीओएल -१ / १०५७ / २०२१.– ज्याअर्थी , नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व 
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर 
देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यांत 
प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी 
उपोषण चालू असते . हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास 
भाव कमी मिळत असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत 
मोर्चे , धरणे , रास्ता रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरीत्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग 
आणणे आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे 


अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी 
ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . 


कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 


कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने , 
खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू 
करण्याची मा . पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / ३७ ( १ ) ( ३ ) / ३००५ / २०२१ , दिनांक ८ मार्च 
२०२१ अन्वये विनंती केली आहे . 


सदरहू 

निर्बंध लग्न कार्याकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त ५० व्यक्ती ) अगर अंत्यविधीकरिता उपस्थित व्यक्ती ( जास्तीत 
जास्त २० व्यक्ती ) यांना लागू होणार नाही त्याचप्रमाणे हा आदेश 
पोलीस अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , 
कर्मचारी यांना लागू राहणार नाहीत . 


सदरचा आदेश दिनांक १० मार्च २०२१ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २४ मार्च २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून ) 
अंमलात राहील . 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


नाशिक . 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा 
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक 
असतील , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर 


नाशिक , ९ मार्च २०२१ . 


बाळगणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भागएक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


११ 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -५३३ / २०२१ , दिनांक 

२० फेब्रुवारी २०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १ ) व ( ३ ) . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


आदेश 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 


सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -६ ९ १ / २०२१.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती 
केली आहे की , धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती 
मोर्चा , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी . सी . 
संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत 
आहेत . तसेच दिनांक २८ मार्च २०२१ रोजी होळी हा सण 
असून व दिनांक २ ९ मार्च २०२१ रोजी धुलिवंदन हा सण असून 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी तिथीप्रमाणे शिवजयंती उत्सव आहे 
व सध्या कोविड -१ ९ विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत 
असून तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलन , मोर्चे , विविध कार्यक्रम होणार 
असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे 
करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक 
आहे . त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . यास्तव , दिनांक २२ मार्च 
२०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे 
२३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) 
चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मीटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी , अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत . 


धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २२ मार्च २०२१ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक २१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २१ मार्च २०२१ . 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे २० - २६ , २०२१ / वैशाख ३० तेजेष्ठ ५ , शके १ ९ ४३ 


( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -७४४ / २०२१ , दिनांक 

30 मार्च २०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 

( १ ) व ( ३ ) . 


नेणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


आदेश 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 


हा 


सभा ; 


क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -७६२ / २०२१.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती 
केली आहे की , धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती 
मोर्चा , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी . सी . 
संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत 
आहेत . तसेच दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी गुढीपाडवा 
सण असून व दिनांक १४ एप्रिल २०२१ रोजी डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती हा सण असून दिनांक २१ एप्रिल २०२१ रोजी 
रामनवमी उत्सव आहे व सध्या कोविड -१ ९ विषाणूचा प्रादुर्भाव 
मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून तसेच वरीलप्रमाणे आंदोलन , मोर्चे , 
विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
यास्तव , दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून 
दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा , कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे . 

धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे , मीटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका , धार्मिक मिरवणुका , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू नाहीत . 


" 


सदरचा आदेश हा दिनांक ८ एप्रिल २०२१ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक ५ एप्रिल २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ५ एप्रिल २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINT ING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


